सन २०१९-२० या वर्षातील प्रत्यर्पित 
होणारी तरतूद (भारित) (अनिवार्य) 
मागणी क्रमांक व्ही-१ 

“ २०४९ व्याज प्रदान ” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व Tae विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक आसुअं/प्रत्यर्पि २२१९/(प्र.क्र.११५/२०१९)/१७स 
दालन क्रमांक-६,तळ मजला,(विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-१३,मार्च २०२० 


शासन निर्णय :- 


सन २०१९-२० सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखालील मागणी क्रमांक व्ही-१ 
“२०४९ व्याज प्रदान ” या लेखाशीर्षाखाळी एकूण अनुदानापैकी (भारित) अनिवार्य रु.८,५३,७५,०००/- 
(अक्षरी रुपये आठ कोटी त्रेपन्न लाख पंच्याहत्तर हजार फक्त) एवढी रक्‍कम सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रत्यार्पित करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 
२. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी, परिच्छेद-१ मध्ये प्रत्यार्पित केलेली 
रक्‍कम विशेष शीर्ष “राखीव भारित ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 
3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००६१११३२४२४२२०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SEEMA 
BABAN 
JADHAV 


(सी.ब.जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. महालेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

मा.प्रधान सचिव (पणन) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 

मा.प्रधान सचिव (सहकार) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 

मा.प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


eon GS © 


शासन निर्णय क्रमांकः आसुअं/प्रत्यर्पि २२१९/(प्र.क्र.११५/२०१९)/१७स 


१०. सह सचिव/उप सचिव (टेक्स-१/१स/३स/९स)/सर्व उप सचिव सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ३२. 
११. अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी (टेक्स-१/१स/३स/९स) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१३. वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प 2/93), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१४. निवडनस्ती का.क्र.(१७स) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र -९ 
शासन निर्णय क्रमांक आसुअ/प्रत्यपि-२२९९/(प्र.क्र.१९५/२०१९)/९७स दि.१३.३.९०२० चे सहपत्र 
सन २०१९-२० या वर्षाच्या अंतिम बचतीच्या प्रत्यापित (समर्पित) रकमा दर्शविणारे विवरणपत्र 
मागणी क्रमांक -व्ही-१ ,२०४९,व्याज प्रदाने (बचत ) (-) रक्‍कम असणा-या (अनिवार्य) योजना (भारित) 
(रुपये हजारात) 
अंदाज किंबा प्रक विनियोजन | करावयाची रक्‍कम | अंतिम अ 
छि 2 0 ३ 


ष्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून घेतलेल्या 
कर्जावरील व्याजाची रक्‍कम रु.६,०१,५४.०००/-अदा 
करण्यात आली असल्याने उर्वरित तरतूद समर्पित. 


पहकारी विकास महामंडळाकडून मिळणा-या |२०४९- व्याजप्रदानं, 
कर्जावरील व्याज ०१-देशांतर्गत त्ररणाबरील व्याज, 
२०५,देशांतर्गत इतर क्रणावरील व्याज. 
(०२) कर्जावरील व्याज,(सहकार) 
(०२)(०१) (२०४९ १०४३)-४५ व्याज 
२०४९- व्याजप्रदाने, 
०१-देशांतर्गत BUNA व्याज, 
२००,देशांतर्गंत इतर OMA व्याज. 
(०२) कर्जावरील व्याज,(सहकार) 
(०२)(०६) (२०४९ २५५१) ४५ व्याज 
२०४९- व्याजप्रदाने, 
०१-देशांतर्गत AOA व्याज, 
२००.देशांतर्गत इतर WIG व्याज, 
(०२) कर्जावरील व्याज,(पणन) 
(०२)०७) (२०४९ २७११)४५ व्याज 
२०४९- व्याजप्रदाने, 
०९-देशांतर्गत त्रश्षणावरील व्याज, 
२००.देशांतर्गत इतर ATA व्याज, 
(०२) कर्जावरील व्याज (वस्त्रोद्योग) 
(०२)(०८) (ROWS २७२९)४५ व्याज 


राज्यात कोरोनाविषाणूच्या 
नंतर कोणत्याही प्रस्ताबांबर कार्यवाही न होऊ शकली 
नाहो. 


वित्तोय संस्थांकडून 
मिळणा-या कर्जावरोल व्याज 


पणन प्रभागासाठी नवीन योजना सुरु करण्यासाठी 
TRA करण्यात आली होती. लाक्षणिक अत्यल्प तरतूद 
असल्याने सर्मापेत, 


ष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून मिळणा-या 
कर्जाबरोल व्याज 


प्रभागासाठी योजना सुरु करण्यासाठी तरतूद 
करण्यात आली होती, लाक्षणिक अत्यल्प तरतूद 
असल्याने सर्मापित. 


राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून मिळणा-या 
कर्जावरील व्याज 


एकूण-२०४९ व्याज प्र 


|| मागणी क्रमांक व्ही-९ (भारित) 


